RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd.No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ५० ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१, २०१६ / अग्रहायण २४-३०, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये २०.०० 


. 


महाराष्ट्र शासनाने 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय ( विस्तार ), 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१३. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० . 

क्रमांक रासंस्मा २०१२/ प्र.क्र . १९ २ / सां . का . ३. — ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. १२) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट -कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहिर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल , आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची 
हरकत अप्पर मुख्य सचिव ( सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा 
विचार करील . 

अनुसूची 


- 


तालुका : यवतमाळ , 


जिल्हा : यवतमाळ 


स्थान : आझाद मैदान यवतमाळ , 

विस्तार क्रमांक ३७ सी , भूमापन क्रमांक १. 


संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे नाव 


: केदारेश्वर मंदिर ( भूमापन क्र . १ ) 


मालकी 


: विश्वस्थ 


तपशील 


: हेमांडपंथी स्थापत्य शैलीतील मंदिर 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०१६ / अग्रहायण २४-३०, शके १९ ३८ 


अनुसूची - समाप्त 


तालुका : यवतमाळ , 


जिल्हा : यवतमाळ 


स्थान : आझाद मैदान , यवतमाळ 

विस्तार क्रमांक ३७ सी , भूमापन क्रमांक १. 


संरक्षित करावयाच्या स्मारकाची मोजमापे 


: लांबी ( पूर्व- पश्चिम ) : १०.०० मीटर , 

रुंदी ( दक्षिण - उत्तर) : ४.५ मीटर , 


क्षेत्रफळ 


: ४५ चौरस मीटर . 


संरक्षित करावयाचे सभोवतालचे क्षेत्र : पूर्वेस 

: २.७० मी . 
पश्चिमेस : ४.५० मी . 
उत्तरेस 

: २.०० मी . 
दक्षिणेस : ६.२५ मी . 

एकूण क्षेत्र : १७४.९ ३ चौ . मी . 
संरक्षित करावयाचे एकूण क्षेत्र (स्मारकासह ) : एकूण क्षेत्रफळ : २१ ९.९ ३ चौ.मी. 
नियंत्रित क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

: पूर्व 

: नवीन इमारत 
पश्चिम : मंदिराची मोकळी जागा 
दक्षिण : मोकळी जागा 
उत्तर 

: मंदिराची मोकळी जागा व रस्ता. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पा . भोकरे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०१६ / अग्रहायण २४-३०, शके १९ ३८ 


20 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 7th November 2013 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENTMONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS Act, 1960. 

No. RSS . 2012 / C.R.192 /Cul-III . — Whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said monument” ) should be a protected monument. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section (4 ) of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may within twomonths of the date of publication 
of this notification in the OfficialGazette object to the proposed declaration of the said monument 
to be a protected monument. Any such objections which may be received by the Principal Secretary 
(Cultural Affairs ) to Government of Maharashtra , Tourism and Cultural Affairs Department , 
Mantralaya , Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , before the expiry of 
the aforesaid period will be considered by the Government. 


Schedule 


Taluka : Yavatmal 


District : Yavatmal 


Locality : Azaad Maidan , Yavatmal 

Extention No. 37 C , 
Survey No. 1. 


Name of the monument to be protected : Kedareshwar Temple 
Ownership 

: Trustee of Shree Kedareshwar Sansthan Public 

Trust, Yavatmal through its President . 
Particulars 

: Kedareshwar Temple in Hemadpanthi Architecture. 
Area of the monument to be protected : Length (East -West ) : 10.00 meters ; 

Breadth (North - South ) : 4.50 meters ; 


Total Area : 45.00 square meters . 


Area around the monument to be 
protected 


: East : 2.70 meter ; 

West : 4.50 meter ; 
North : 2.00 meter ; 
South : 6.25 meter . 


: Area = 219.93 square meters 


Total area to be protected 
(including the monument). 
Boundaries 


: On the East : Newly constructed building ; 

On the West : Open space of the temple ; 
On the North : Open space of the temple and road ; 
On the South : Open space of the temple . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०१६ / अग्रहायण २४-३०, शके १९ ३८ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ 


अधिसूचना 
मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९ ६० . 

क्रमांक केव्हिबी. २०१६/ प्र.क्र .२६३ / उद्योग- ६. - मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम , १९ ६० च्या कलम ४( १) व (२ ) मधील तरतुदीनुसार 
शासन अधिसूचना क्र . केव्हिबी . २०१६/ प्र.क्र.९ ५ / उद्योग -६ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ अन्वये महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळावर 
श्री . विशाल राजकुमार चोरडिया यांची सभापती म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आता शासन मंडळावर खालील अधिकाऱ्यांची सदस्य व 
सदस्य- सचिव म्हणून नियुक्ती करीत आहे : 


अ . क्र . 


पदनाम 


अधिकाऱ्यांचे पदनाम 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


सभापती 


२ 


सदस्य 


. 


३ 


सदस्य 


४ 


श्री . विशाल राजकुमार चोरडिया 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 

राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ , मुंबई. 
सह संचालक, उद्योग संचालनालय , मुंबई 
सह व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र 

लघुउद्योग विकास महामंडळ , मुंबई . 
राज्य निर्देशक, खादी व ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( आस्थापना ), 
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ , मुंबई. 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य - सचिव 


६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . वैष्णव , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०१६ / अग्रहायण २४-३०, शके १९ ३८ 


. 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ डिसेंबर २०१६ 


अधिसूचना 


उक्त क्षेत्र 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ . 

क्रमांक आयडीसी. २०१६ / ( ६०३ )/उ-१४.-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. ३ ) चे कलम १, पोट कलम 
( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेले अनुसूचीत उल्लेखलेल्या मौजे हदगाव, 
रवळगाव व पिंपरुळा, तालुका सेलू, जिल्हा परभणी येथील क्षेत्रात अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख ३ डिसेंबर २०१६ 
म्हणून नियुक्त करीत आहे व उक्त क्षेत्र हे उक्त अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास महामंडळ , अंधेरी पूर्व, मुंबई ४०० ०९ ३ आणि उप विभागीय अधिकारी , 
जिल्हा परभणी यांच्या कार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे 
चतुःसीमा आहेत : 

अनुसूची 

मौजे हदगाव, तालुका सेलू, जिल्हा परभणी 
गट नंबर क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
( हेक्टर आर ) 

( हेक्टर आर ) 
२४४ पै . 

१.५२ 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


गट नंबर 


( १ ) 


१ 


५.०० 


१४ 


२५७ 


२ 


२४५ 


१.६४ 


१५ 


२५८ पै. 


३.०० 


३ 


२४६ 


०.५१ 


१६ 


२५ ९ 


४.६२ 


४ 


२४७ 


०.१७ 


१७ 


२६० 


५.४७ 


५ 


२४८ 


०.२७ 


१८ 


२६१ 


६.७८ 


६ 


२४ ९ 


०.६६ 


१ ९ 


२६२ 


१२.५२ 


७ 


२५० 


३.९९ 


२० 


२६३ 


११.६३ 


८ 


२५१ 


२.७० 


२१ 


२६४ पै. 


२.०० 


९ 


२५२ 


१.८६ 


२२ 


२६५ 


६.८८ 


१० 


२५३ 


१.९ ३ 


२३ 


२६६ 


२.२३ 


२५४ 


११.३७ 


२४ 


२६७ 


४.१८ 


१२ 


२५५ 


१.५४ 


२५ 


०.६० 


२६८ पै. 
२६ ९ पै . 


१३ 


२५६ 


१.२८ 


२६ 


१.५० 


एकूण 


९ ५.८५ 


चतुःसीमा : 


- 


पूर्वेस 


: मौजे रवळगावची शीव व मौजे पिंपरुळाची शीव, मौजे रवळगाव येथील गट नंबर ४१५ व मौजे पिंपरुळा गट नं . ९ ८ , ९९ 

पैकी . 


दक्षिणेस मौजे रवळगावची शीव , रवळगाव गट नंबर ४०५ , ४१२, ४१३ . 
पश्चिमेस : मौजे हदगाव ( खुर्द ), गट नं . २८८ , २ ९९, २९२, २९ ७, २९ ८, २६४ पैकी व ३१२. 
उत्तरेस : सेलू ते परतूर राज्य महामार्ग व मौजे हदगावचे गट नं. २४४ पै., २५८ पै., २६७ पै., २६८ पै. २६९ पै. 


•. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०१६ / अग्रहायण २४-३०, शके १९ ३८ 


मौजे रवळगाव , तालुका सेलू, जिल्हा परभणी 


अ.क्र . 


गट नंबर 


गट नंबर 


अ . क्र . 
( १ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


( १ ) 


क्षेत्र 

( ३ ) 
( हेक्टर आर ) 


( २ ) 


( २ ) 


( हेक्टर आर ) 


१ 


१७ 


६.७५ 


९ 


४१० पै . 


२.७० 


२ 


१८ 


१४.५२ 


४११ 


१३.७० 


my 


१ ९ 


३.५ ९ 


११ 


४१२ 


१.१३ 


४ 


२० 


४.५७ 


१२ 


४१३ 


८.१० 


५ 


२१ 


५.२७ 


१३ 


४१४ 


९ .७६ 


६ 


२२ 


३.९ १ 


१४ 


४१५ 


११.५१ 


७ 


४०५ 


८.६४ 


१५ 


४१६ 


१०.३४ 


८ 


४० ९ पै . 


४.०० 


१६ 


४१७ 


१२.८६ 


एकूण 


१२१.३५ 


चतुः: सीमा 
पूर्वेस : मौजे रवळगाव येथील गट नंबर २३, २४ , २५ , २६ . 
दक्षिणेस : मौजे रवळगाव येथील गट नंबर ४०६ , ४०८ , ४१० पै., ४२२ , ४१८ व १६ . 
पश्चिमेस : मौजे रवळगाव येथील गट नंबर ४०४, ४०६ . 
उत्तरेस : मौजे पिंपरुळाची शीव व गट नं . ९ ८ , ९ ७, ९ ६, ९ ३ पै ., ९ ५ . 


मौजे पिंपरुळा, तालुका सेलू, जिल्हा परभणी 


गट नंबर 


अ.क्र . 


गट नंबर 


अ.क्र . 
( १ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
( हेक्टर आर ) 


( हेक्टर आर ) 


१ 


९ ३ पै. 


२.०० 


९ ७ 


५.७१ 


کیاکی 


२ 


९ ४ पै . 


१.५० 


९ ८ 


११.११ 


३ 


३.२ ९ 


७ 


९९ पै. 


२.०० 


४ 


९ ६ पै . 


२.०० 


८ 


१०० पै. 


१.०० 


एकूण 


२८.६१ 


चतुःसीमा : 

पूर्वेस : मौजे पिंपरुळाची शीव . 
दक्षिणेस : मौजे रवळगाव येथील गट नं . २१ , २२, ४१५, ४१६ व ४१७ . 
पश्चिमेस : मौजे हदगाव ( खुर्द) ची शीव गट नं . २४४ पैकी. 
उत्तरेस : सेलू ते परतूर राज्य रस्ता व मौजेपिंपरुळाचे गट नं . ९ ३ पै., ९ ४ पै., ९६ पै., १०० पै., ९९ पै. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०१६ / अग्रहायण २४-३०, शके १९ ३८ 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd December 2016 . 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC- 2016 /(603)/Ind. 14. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 
1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 (Mah . Ill of 1962), the Government of 
Maharashtra hereby appoints 3rd December 2016 to be the date from which the provisions Chapter 
VI of the said Act shall take effect in certain areas of Villages Hadgaon , Ravalgaon and Pimpurula 
in Taluka Selu of District Parbhani mentioned in the Schedule appended hereto and declares the 
said area to be an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act, for the purposes of 
the said Act . 

The said area is more clearly defined in red in the map deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer , Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri (East), Mumbai 
400 093 and Sub -Divisional Officer, Selu , District Parbhani is bounded by the area as indicated 
in the said Schedule. 


Schedule 


Village Hadgaon , Taluka Selu , Dist . Parbhani 


Serial 


Gat No. 


Area 


Gat No. 


Area 


No. 
( 1 ) 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(Hectare Are ) 


(Hectare Are ) 


1 


244 Pt 


5.00 


14 


257 


1.52 


2 


245 


1.64 


15 


258 Pt. 


3.00 


3 


246 


0.51 


16 


259 


4.62 


4 


247 


0.17 


17 


260 


5.47 


5 


248 


0.27 


18 


261 


6.78 


6 


249 


0.66 


19 


262 


12.52 


7 


250 


3.99 


20 


263 


11.63 


8 


251 


2.70 


21 


264 Pt. 


2.00 


9 


252 


1.86 


22 


265 


6.88 


10 


253 


1.93 


23 


266 


2.23 


11 


254 


11.37 


24 


267 


4.18 


12 


255 


1.54 


25 


268 Pt. 


0.60 


13 


256 


1.28 


26 


269 Pt. 


1.50 


Total .. 


95.85 


Boundaries. 
On the East by : Village Pimpurula and Ravalgaon Boundary , Village Ravalgaon Gat No. 

415 and Village Pimpurula Gat No. 98 , 99Pt . 
On the South by : Village Ravalgaon Boundary , Ravalgaon Gat No. 405 , 412 and 413 . 
On the West by : Village Hadgaon Gat No. 288 , 299 , 292 , 297 , 298 , 264 Pt. and 312 . 
On the North by : Selu to Partur State highway and Village Hadgaon Gat No. 244 Pt., 258Pt., 

267Pt., 268Pt. and 269 Pt. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५-२१ , २०१६ / अग्रहायण २४-३०, शके १९ ३८ 


Village Ravalgaon , Taluka Selu , Dist . Parbhani 


Gat No. 


Area 


Gat No. 


Area 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(Hectare Are ) 


(Hectare Are ) 

2.70 


1 


17 


6.75 


9 


410 Pt. 


2 


18 


14.52 


10 


411 


13.70 


3 


19 


3.59 


11 


412 


1.13 


4 


20 


4.57 


12 


413 


8.10 


5 


21 


5.27 


13 


414 


9.76 


6 


22 


3.91 


14 


415 


11.51 


7 


405 


8.64 


15 


416 


10.34 


8 


409 Pt. 


4.00 


16 


417 


12.86 


Total .. 


121.35 


Boundaries. 

On the East by : Village Ravalgaon Gat No. 23 , 24 , 25 and 26 . 
On the South by : Village Ravalgaon Gat No. 406 , 408 , 410 Pt., 422 , 418 and 16 . 
On the West by : Village Ravalgaon Gat No. 406 , 404 . 
On the North by : Village Pimpurula Boundary and Gat No. 98 , 97 , 96 , 93Pt., 95., Village 

Hadgaon Boundary and Gat No. 263, 254 , 253 . 


Village Pimpurula , Taluka Selu , Dist. Parbhani 


Gat No. 


Area 


Gat No. 


Area 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Serial 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 3 ) 
(Hectare Are ) 

2.00 


1 


93 Pt. 


5 


97 


(Hectare Are ) 

5.71 
11.11 


2 


94 Pt . 


1.50 


6 


98 


3 


95 


3.29 


7 


99 Pt. 


2.00 


4 


96 Pt. 


2.00 


8 


100 Pt. 


1.00 


Total .. 


28.61 


Boundaries. 

On the East by : Village Pimpurula Boundary . 
On the South by : Village Ravalgaon Gat No. 22 , 21,417 , 416 and 415 . 
On the West by : Village Hadgaon Boundary and Gat No. 244 Pt. 
On the North by : Selu to Partur State Highway and Village Pimpurula Gat No. 93 Pt., 

94 Pt., 96 Pt., 100 P., 99 Pt. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


N. R. MISTRY , 
Desk Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


